सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
स्थापत्य /विद्युत /वास्तुशासत्र /उपवने 
उद्याने या शाखांतील सर्व तांत्रिक व 
अतांत्रिक संवर्गात पदसंख्येच्या प्रमाणात 
पुरस्कारांची संख्या निश्चित करण्यासाठी.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३/०८/२०२४. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/आस्था-२, 

दिनांक १६ ऑक्टोबर,१९९६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/(भाग-२) 
आस्था-२, दिनांक १६ सप्टेंबर,१९९७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९७/१६१/आस्था-२, 
दिनांक २२ सप्टेंबर,१९९७. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००२/प्र.क्र.२१७/आस्था-२, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर,२००२. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००८/१०३/आस्था-२, 
दिनांक २९ जुले,२००८. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००९/प्र.क्र.१७५/आस्था-२, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०११. 

७) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/ 
आस्था-२, दिनांक ०२ नोव्हेंबर,२०२२. 

८) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/ आस्था-२, 
दि.११ सप्टेंबर,२०२३. 


यरस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तांत्रिक व 
अतांत्रिक संवर्गातील स्थापत्य, विद्युत, वास्तुशास्त्र या विभागातील गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी यांना 
त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
स्थापत्य शाखेतील आकृतीबंधानुसार मंजूर पदसंख्या व द्यावयाच्या पुरस्कारांची संख्या यांचे गुणोत्तर व 
विद्युत/वास्तुझासत्र/उपवने उद्याने या शाखेतील आकृतीबंधानुसार मंजूर पदसंख्या व द्यावयाच्या 
पुरस्कारांची संख्या यांचे गुणोत्तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते. सबब, सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील स्थापत्य/विद्युत/वास्तुशास्त्र/उपवने उद्याने या शाखांतील सर्व तांत्रिक व 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१/आस्था-२ 


अतांत्रिक संवर्गात पदसंख्येच्या प्रमाणात पुरस्कारांची संख्या निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य/विद्युत/वास्तुशास्त्र/उपवने उद्याने या शाखांतील 
सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गात पदसंख्येच्या प्रमाणात पुरस्कारांची संख्या पुढीलप्रमाणे निश्चित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. संवर्ग आकृतिबंधा- | यापूर्वी देण्यात प्रस्तुत शासन 

क्र नुसार मंजूर येणा-या निर्णयान्वये 

पदे पुरस्कारांची द्यावयाच्या 

संख्या पुरस्कारांची संख्या 

१ | स्थापत्य अभियांत्रिकी ७२२६ २२ २२ 
२ | विद्युत अभियांत्रिकी ३५३ १७ ०५ 
३ ।वास्तुझास्त्र ४४ ०६ | | 
४ ।उपवनेव उद्याने १२ ०२ | | 
५ | अतांत्रिक संवर्ग, मंत्राळय (खुद्द) २४४ ०२ ०२ 
६ | अतांत्रिक संवर्ग, क्षेत्रिय स्तर ४२९३ ०८ of 
एकूण । १२१७२ ५७ 38 


याबाबतचे तपशिळवार विवरणपत्र परिशिष्ट-अ येथे जोडण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१८२४५९३९१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत : परिशिष्ट “अ POOJA BHASKAR : 
UDAWANT 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१/आस्था-२ 


४) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 

५) मा.मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

६) अ.मु.स. (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, 

७) सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 

८) सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, 

९) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

१४) मुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ, मुंबई, 

१५) अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

१६) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) 
) 
) 


१७ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९) कार्यासन (आस्था-२)निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१/आस्था-२ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३/आस्था-२, दि.२३/०८/२०२४ चे सहपत्र.) 
विषय- सा. बां. विभागातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील पदसंख्या व त्यानुसार पुरस्कारांची 


संख्या यांचे विवरणपत्र 
(ऑ तांत्रिक संवर्ग 
अ. संवर्ग आकृतिबंधानुसार पुरस्कारांची संख्या 
क्र. मंजूर पदे 
१ | स्थापत्य ७२२६ en 
अभियांत्रिकी संवर्ग पुरस्कार संख्या 
अधीक्षक अभियंता q 
कार्यकारी अभियंता 2/3 
उप अभियंता 8 
सहायक अभियंता/ शाखा ८ 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 
स्थापत्य अभि. सहा. ६ 
प्रमुख आरेखक 
आरेखक 
सहायक आरेखक 
अनुरेखक 
एकूण २२ 
२ | विद्युत ३५३ [=e 
अभियांत्रिकी संवर्ग पुरस्कार संख्या 
अधीक्षक अभियंता १ 
कार्यकारी अभियंता १ 
उप अभियंता १ 
सहायक अभियंता/ शाखा १ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
वीजतंत्री/तारतंत्री १ 
एकूण 4 
3 | वास्तुझास्त्र ४४ Eas 
संवर्ग पुरस्कार संख्या 
उपमुख्य वास्तुझास््रज्ञ 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ } 
वास्तुशास्त्रज्ञ १ 
कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
एकूण शिक्का कणा 
४ | उपवने व | १२ Ee] 
उद्याने संवर्ग पुरस्कार संख्या 
सहायक संचालक } 
उद्यान अधीक्षक १ 
एकूण 1१ 
(अ) तांत्रि(क संवर्ग एकूण | २९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१/आस्था-२ 


(ब) अतांत्रिक संवर्ग, 


अ. संवर्ग 
क्र 


आकृतिबंधानुसार मंजूर 
पदे 


पुरस्कारांची संख्या 


१ | अतांत्रिक 
संवर्ग, 
मंत्रालय (खुद्द) 


२४७ 


संवर्ग 


पुरस्कार संख्या 


सह/उप सचिव 
अवर सचिव 
कक्ष अधिकारी 


१ 


वरीष्ठ स्वीय सहायक 
निवड श्रेणी लघुलेखक 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 
निम्न श्रेणी लघुलेखक 
सहायक कक्ष अधिकारी 
लिपिक टंकलेखक 


एकूण 


२ | अतांत्रिक 
संवर्ग, 
क्षेत्रिय स्तर 


४२९३ 


ey 


पुरस्कार संख्या 


स्वीय सहायक- 
उच्चश्रेणी लघुलेखक- 
विशेष अधिक्षक- 
अधिक्षक- 
लघुलेखक- 
विभागीय लेखापाल- 
प्रथम लिपिक- 
भांडारपाल- 
वरीष्ठ लिपिक- 
लघुटंकलेखक- 
कनिष्ठ लिपिक- 
सहायक भांडारपाल 


८ 


(ब) अतांत्रिक संवर्ग एकूण 


एकूण 


एकूण (आ)--(ब) 


३९ (२९--१०) 


KREKKRRERERERRERRERE 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


